प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात श्री. साईबाबा संस्थान 
विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांच्यामार्फत मंजूर अनुदानातून 
संस्थेकरिता यंत्र खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


श्री. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 
यवतमाळ 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : व्हीसीवाय-२०१८/प्र.क्र.२११/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : १९ जून, २०१८. 


वाचा: १) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र. 

८२/भाग-॥॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक ०७.०३.२०१८. 

8) शासन निर्णय, विधी व न्याय विभाग, क्रमांक सासंवि-२०१८/१८०९/ प्र.क्र.१९७/ का.१६, 
दिनांक ०७.०४.२०१८. 

५) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/ 
श्रीवनाशावैमवय/ एम.आर.आय.मशिन/५६६०/२०१८,दि. ०१.०६.२०१८. 


शासन निर्णय :- 


श्री. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, यवतमाळ या संस्थेस शासन निर्णय,संदर्भ 


क्रमांक ४ येथील दिनांक ०७.०४.२०१८ अन्वये सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात श्री. साईबाबा संस्थान 


विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांच्याकडून यंत्रसामुग्री खरेदी करण्याकरीता रुपये १३,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये 


तेरा कोटी फक्त) इतके अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याकरिता मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. 


सदर अनुदानातून रुपये १३,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये तेरा कोटी फक्त) इतक्या रकमेची aisle 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीसीवाय-२०१८/प्र.क्र.२११/प्रशा-१ 


तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून 


प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ. sas Es प्रत्येकी किंमत | एकूण किंमत प्रशासकीय 
क्र (रुपये) (रुपये) मान्यतेची रक्‍कम 


१ | एम.आर.आय. मशीन विथ टर्न | ०१ | १३,००,००,००० | १३,००,००,०००| १३,००,००,००० 
की बेसीस 


एकूण १३,००,००,००० १३,००,००,००० 


अटी :- 

१. सदर प्रशासकीय मान्यता शासन निर्णय, विधी व न्याय विभाग, क्रमांक सासंवि-१०१७/ 
१८०९/प्र.क्र.१९७ /का.१६, दिनांक ०७.०४.२०१८ अन्वये श्री. साईबाबा संस्थान 
विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांच्याकडून अर्थसहाय्यित करण्यात आलेल्या अनुदानातून तसेच 
सदर शासन निर्णयात नमूद अटींच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. सदर यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी आवश्‍यक असलेल्या पदनिर्मीतीबाबतचा प्रसताव संबधित 
संस्थेने संचालनालयामार्फत शासनास तात्काळ सादर करणेबाबत कार्यवाही करावी. 


३. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यापूर्वी आव्यक पदनिर्मिती प्रस्तावास मान्यता प्राप्त झालेली 
असेल अथवा याविषयी सदर यंत्रसामुग्री हाताळण्यासाठी कंत्राटी पध्दतीने कमर्चारी भरण्यास 
मान्यता प्राप्त झाळेळी असेल, या अटीच्या अधीन राहून सदर प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


४. सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


५. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तद्‌अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स Gare लि. मार्फत 
करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीसीवाय-२०१८/प्र.क्र.२११/प्रशा-१ 


१०. 


११, 


२. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची 
खात्री संचालक (वै.शि.) यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील अशा 
प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केळेला नसल्याबाबत व 
सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री करावी. 


मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या ळेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 
मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येईल. 


या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त TRA नमूद केल्यानुसार येणारा यंत्रनिहाय खर्च सदर संस्थेस सन 


२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात श्री. साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांच्यामार्फत मंजूर 


असलेल्या रुपये १३,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये तेरा कोटी फक्त) इतक्या अनुदानातून भागविण्यात 


यावा. 


३. 


हासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१२३/प्र.क्र.3०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 


नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीसीवाय-२०१८/प्र.क्र.२११/प्रशा-१ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६१९१४४१०७२४१२३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Arun M. Dahale 


DN: c=IN, o=Government Of 
i U Nn Maharashtra, ou=Medical Education 
@ and Drugs Department, 


postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9b 


Dahale काळ 
a83860912503, cn=Arun M. Dahale 
Date: 2018.06.19 15:31:49 +05'30' 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार - २ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, नागपूर. 
२. प्रधान सचिव व विधी व परामर्शी, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
५. अवर सचिव (वैसेवा-१), वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अधिष्ठाता, श्री. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय,यवतमाळ. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ. 
८. अध्यक्ष, श्री. साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी, जि. अहमदनगर. 
९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री. साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी, जि. अहमदनगर. 
१०.निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


